राज्यातील गोवंशीय पशुधनामध्ये उद्भवलेला 
विषाणूजन्य लम्पी चर्म रोग नियंत्रणात आणण्यासाठी 
सन २०२२-२३ मध्ये जिल्हा नियोजन समितीकडील 
निधीमधून प्रति जिल्हा रू.१००.०० लक्ष निधी तातडीने 
उपलब्ध होणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डीआयएस - २०२२/प्र.क्र.१३८/पदुम-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक - १६ सप्टेंबर, २०२२. 


वाचा :- १. प्राण्यांमधील संक्रामक व सांसर्गिक रोगास प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम,२००९ 
२. शासन परिपत्रक, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग क्र. 
डीआयएस - २०२२/ प्र.क्र. १३२/ पदुम -४, दि. १.०९.२०२२. 
३. कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाची अधिसूचना 
दि.८.०९.२०२२. 


प्रस्तावना : - 

केंद्र शासनाच्या “प्राण्यांमधील संक्रामक व सांसर्गिक रोगास प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम,२००९” 
अन्वये लम्पी चर्मरोग हा अनुसूचित रोग आहे. राज्यात दि.४.०८.२०२२ रोजी जळगाव जिल्ह्यात प्रथमत: 
गोवंशीय पश्ुधनात विषाणूजन्य लम्पी चर्मरोग प्रादुर्भाव निदर्शनास आळेला आहे. तदनंतर सद्य:स्थितीत या 
रोगाचा प्रादुर्भाव राज्यातील २१ जिल्ह्यांमध्ये झपाट्याने पसरलेला आहे. सदर सांसर्गिक व विषाणूजन्य रोगाचा 
जलदगतीने होणारा फैलाव पहाता या रोगावर तात्काळ नियंत्रण आणणे आवश्‍यक आहे. याकरिता केंद्र 
शासनाच्या सूचनेनुसार रोगाच्या केंद्र बिंदूपासून ५ कि.मी. त्रिज्येतील सर्व गोवंशीय wat प्रतिबंधात्मक 
ळसीकरण करणे आवश्‍यक आहे. राज्यातील उद्धवळेला ol चर्मरोगाचा प्रादुर्भाव व त्यावर नियंत्रण 
आणण्यासाठी करावयाच्या आवश्‍यक त्या उपाययोजना याबाबत दि.१२.०९.२०२२ रोजी पार पडलेल्या 
मंत्रीमंडळ बैठकीत मंत्रिमंडळास वस्तुस्थिती अवगत करण्यात आळेली आहे. सदरचा रोग प्रादुर्भाव नियंत्रणात 
आणण्यासाठी करावयाच्या विविध उपाययोजनांसाठी सर्व जिल्ह्यांच जिल्हाधिकारी यांनी सन २०२२-२३ मध्ये 
जिल्हा नियोजन समितीकडीळल निधीमधून रू.१००.०० लक्ष निधी तातडीने उपलब्ध करून देण्याबाबत 
मंत्रिमंडळाने निर्देश दिलेले आहेत. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने दिलेल्या निर्देशानुसार शासन निर्णय 
निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांक : डीआयएस-२०२२/प्र.क्र.१३८/पदुम-४ 


शासन निर्णय :- 
२. वरील वस्तुस्थिती विचारात घेता, खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे:- 


राज्यात गोवंशीय WEA उद्भवलेला विषाणूजन्य व सांसर्गिक लम्पी चर्मरोगावर तात्काळ 
नियंत्रण आणण्यासाठी प्रतिबंधात्मक लसीकरण करणे, बाधित जनावरांवर केंद्र शासनाच्या निर्दिष्ठ 
सूचनांनुसार (प्रोटोकॉल) औषधोपचार करणे, सिरींजेस, निडल्स, पीपीई किट्स, बाधित क्षेत्रातील गुरांच्या 
गोठ्यात व परिसरात औषध फवारणी करणे, औषधी फवारणीसाठी आवश्‍यक यंत्रसामग्री व उपकरणे, 
सेवादाता (Vaccinators), Waray महाविद्यालयातील आंतर्वासिता छात्र (इंटर्निज) यांच्या मार्फत 
लसीकरणासाठी रू.३/- प्रति लसीकरण यानुसार मानधन, मृत पश्ञुधनाची शास्त्रोक्त पध्दतीने विल्हेवाट 
लावणे, इत्यादी सदर रोग नियंत्रणाच्या अनुषंगाने अनुषंगिक बाबींवर खर्च भागविण्याकरिता सन २०२२-२३ 
मध्ये जिल्हा नियोजन समितीकडील अर्थसंकल्पित केलेल्या निधीमधून प्रति जिल्हा रू.१००.०० लक्ष निधी 
संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना उपलब्ध करून देण्यास याद्वारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदरचा शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४९/१४८१, दि.१४.०९.२०२२ 
तसेच, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.3३७/२०२२/व्यय-८, दि.१६.०९.२०२२ अन्वये त्यांच्या सहमतीने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०९१६१६५३३९१९०१ असा आहे. सदर झासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानूसार व नावाने, 00. SANJAY ग 
VISHWANATHRAO © : 
DOIJODE पम 


( डॉ. संजय वि. डोईजोडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


igitally signed by DR. SANJAY VISHWANATHRAO 001100६ 
NT OF MAH. RICUI 


ostalCode=40 
5 


an 


107 DBI 


प्रत - 
१. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
४. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे-०७. 
६. सर्व जिल्हाधिकारी 
७. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
८. मा. मंत्री (प्नुसंवर्धन), महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


:550900014६851251037006113291 
SANJAY VISHWANATHRAO 001100६ 


शासन निर्णय क्रमांक : डीआयएस-२०२२/प्र.क्र.१३८/पदुम-४ 


९. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त Waa, 

१०.सहआयुक्‍त पशुसंवर्धन, रोग अन्वेषण विभाग, औंध, पुणे -०७. 

११.सहआयुक्‍त पशुसंवर्धन, पश्युवैद्यकीय जैव पदार्थ निर्मिती संस्था औंध, पुणे-७. 

१२.सर्व जिल्हा WA उपायुक्त, 

१३.सर्व जिल्हा Wa अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१४.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-८), मंत्रालय, मुंबई 

१५.कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (कार्या-१४३१), मंत्राळय, मुंबई 

१६.महालेखापाल,महाराष्ट्र १/२ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागुपर. 

१७.अवर सचिव (पदुम-३), कक्ष अधिकारी (पदुम-१, पदुम-२ व पदुम-१६) कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


